विशेष लेखा परीक्षक वर्ग १ सहकारी संस्था, गट-अ, 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 
श्री.डी.एस.चिंचोळीकर, विशेष लेखापरीक्षक, 
वर्ग-१,सहकारी संस्था. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२१/प्र.क्र.१६८/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: - ०९ ऑगस्ट , २०२१. 


संदर्भ:- समक्रमांकाचा दि.३०/७/२०२१ चा शासन निर्णय. 
शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (9), ४ (२, ४ (3), ४ (४ व ४ (५) मधील 
तरतुदीनुसार सहकार खात्यातील खाली नमूद केलेल्या विशेष लेखा परीक्षक वर्ग १ सहकारी संस्था, 
गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयाद्वारे दर्शाविण्यात आलेल्या पदस्थापनेत 
अंशत: बदल करुन खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.. 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
क्र 


१ श्री.डी.एस.चिंचोळीकर | वि.ले.प.वर्ग-१/उप आयुक्‍त, | सध्याच्या पदावर एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात 
मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. | येत आहे. 
मुंबई (प्रतिनियुक्ती) 


२. सदरचे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०८०९१९५६३६०२०२ असा आहे. हा BATS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, |. 
Pallavi Kishor 


Kolekar 


(पल्लवी कोळेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

२. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 

५. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन व लेखापरिक्षण), व्दारा सहकार 
आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२१/प्र.क्र.१६८/५-स 


qo. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 


सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशोष लेखापरीक्षक, सहकारी 
संस्था, व्दारा- सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 
सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
संबधित अधिकारी, व्दारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (सहकार व पणन) यांचे स्वीय सहायक. 
प्रधान सचिव (वस्त्रोदयोग) यांचे स्वीय सहायक. 
निवड नस्ती (कार्यासन-५-सो. 


फ्ृष्ठ2 पैकी 2 


